महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र. दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.3८९/पोळ-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ०७ मार्च २०१९. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील AA. जोशी मार्ग, वरळी, 
येथील बी.डी.डी. चाळ क्रमांक (१) २२ ते २८, (२) ६४ ते ७४ व ७७, आणि (३) १, 
२, १६, २४ व २५, यांची दुरूस्ती व नूतनीकरण यांची विवक्षित कामे 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 

दिनांक ०५.०१.२०१५. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, भाग- 
२, दिनांक १७.०४.२०१५. 

3) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/ कक्ष- 
८(१२)/शा.२३५/२०१८, दिनांक २६.०९.२०१८. 

४) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पो.आ./ कक्ष-८(१२)/ 
शा.६७/ १९, दिनांक २०.०२.२०१९. 

५) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पो.आ./ कक्ष-८(१२)/ 
शा.६९/ १९, दिनांक 22.02.2098. 


ज्ञापन. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी ALA. जोशी मार्ग, वरळी, येथील बी.डी.डी. चाळ 
क्रमांक (१) २२ ते २८, (२) ६४ ते ७४ व ७७, आणि (३) १,२,१६,२४ व २५, यांची दुरूस्ती व 
नूतनीकरण यांची विवक्षित कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव 
सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी व्यवस्थापक, बी.डी.डी. चाळ उपविभाग, वरळी, मुंबई, यांनी सन 
२०१७-१८ च्या राज्य दरसूचीनुसार तयार HIS एकूण रु.३,००,५०,६८३/- इतक्या खर्चाचे 
अंदाज सादर केले असून ते कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सा.बां) विभाग, वरळी, मुंबई, 
यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाच्या अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत 
आणि त्याप्रमाणे, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली आहे:- 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१ (2) (Y 
r | : “Renovation of toilet block, repairs to polymer plaster, | रु.१,४२,७६,७१७/- 


door, window, weather shed and dilapidated wall of 
B.D.D. Chawl No.22 to 28 at Worli, Mumbai.” 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.३८९/पोल-७ 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(% (2) (3) 
जे, “Renovation of toilet block, repairs to polymer plaster, | रु.१,०६,३०,६००/- 


door, window, weather shed and dilapidated wall of 
B.D.D. Chawl No.64 to 74 and 77, at Worli, Mumbai.” 


3. “Renovation of toilet block, repairs to polymer plaster, | रु.५१,४३,३६६/- 
door, window, weather shed and dilapidated wall of 
B.D.D. Chawl No.1, 2, 16, 24 and 25 at N.M. Joshi 
Marg, Mumbai.” 


एकूण- रु.३,००,५०,६८३/- 


४. त्याअनुसार, AA. जोशी मार्ग, वरळी, येथील बी.डी.डी. चाळ क्रमांक (१ २२ ते २८, 
(२) ६४ ते ७४ व ७७, आणि (३) १,२,१६,२४ व २५, यांची दुरूस्ती व नूतनीकरण यांची, परिच्छेद 
3 मधील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद केलेली कामे करण्यासाठी, स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे, एकूण रु.३,००,५०,६८३/- (रुपये तीन कोटी TART FAR, सहाडो त्र्याण्रेंशी 
फ़क्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटीवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे:- 

१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. 

२) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करणे 

आव्यक आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, 
१०८, राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना 
(दत्तमत)(अनिवार्य) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, Uses! उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४८८/१८/इमा.-२, 
दिनांक १७.१२.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०७२००२५३९३२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL 

GOPAL 802२५८: 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-१०१८/प्र.क्र.३८९/पोल-७ 


प्रत- 


) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई. 
) कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सा.बां) विभाग, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


